Reg . No . NP CITY / 236/ 2015 - 17 
Published on 19th February 2015 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १ , अंक ३] गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १२- १८ , २०१५/ माघ२३ - २९ , शके १९३६ [ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १० . ०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


१ - ३ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही . भाग एक - अ . - (भाग चार -ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, 

जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
१-६ 

निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही. 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म. शा . रा ., अ . क्र . २७ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


करुन मी , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ जिल्ह्याकरिता सन २०१५ या वर्षाकरिता 
खालीलप्रमाणे स्थानिक सुट्या घोषित करीत आहे . 
अ . कोणत्या दिवस दिनांक स्थानिक सुट्याचे क्षेत्र 
क्र . कारणास्तव 

संपूर्ण यवतमाळ जिल्हा 
(१) (२) (३) (४) (५ ) 
१ अक्षय तृतीया मंगळवार २१- ४- २०१५ जिल्ह्यातील दिवाणी व 
२ सर्वपित्री अमावस्या सोमवार १२- १० - २०१५ फौजदारी न्यायालय 
३ नरक चतुर्दशी मंगळवार १०- ११ - २०१५ व अधिकोष सोडून . 


क्रमांक अका - राजस्व- कावी - २११- २०१५ . 


राजनैतिक सेवा विभागाचे शासन निर्णय क्रमांक पी - ११ - दोन - बी , 
दिनांक १६ जानेवारी १९५८ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर 


अ - एक - १ ( १५९० ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १२-१८ , २०१५/ माघ २३- २९ , शके १९३६ 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


सदर आदेश यवतमाळ जिल्ह्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय व 
अधिकोष यांना लागू होणार नाही . 

राहूल रंजन महिवाल , 
यवतमाळ : 

जिल्हाधिकारी, 
दिनांक २८ जानेवारी २०१५ . 

यवतमाळ. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती वि . ना . तांबी, ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २८ . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १० (३ ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्री . एस . 
जी . सावदेकर , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अकोला 
हे वरील न्यायालयाचे वरील रजेच्या काळात तातडीचे दिवाणी व फौजदारी 
काम पाहतील . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
वाचा : ( १ ) श्री . एस . एस . ओझा , सह दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , 

अमरावती यांचा ३० दिवस अर्जित रजा रोखीकृत करण्याचा 

अर्ज दिनांक २६- १२- २०१४ . 
( २ ) शासन निर्णय , विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय , मुंबई , क्रमांक 

एचसीटी - २००९ - प्र . क्र .- १४१ - का - ३ , दिनांक २२ - १० - २०१० . 


दिनांक १५ जानेवारी २०१५ . 


आदेश 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . ३० . 


क्रमांक ब - २- न्या . अ .- ०२ - ४४२- २०१४ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब .- १ - २१- २०१५. 


उपरोक्त संदर्भाकित क्रमांक ( २) च्या शासन निर्णयातील निर्देशानुसार 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , अमरावती खालीलप्रमाणे आदेश पारीत 
करीत आहे . 


__ श्री . सु . वा . चव्हाण , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोट यांच्या खाती दिनांक २१ - १ - २०१५ रोजी एकूण २५८ दिवसाची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . 


श्री . एस . एस . ओझा , सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अमरावती 
यांना दिनांक १ एप्रिल , २०१४ ते दिनांक ३१ मार्च, २०१६ या दोन चालू 
वर्षाच्या गटवर्षासाठी त्यांच्या खाती जमा असलेल्या अर्जित रजेपैकी दिनांक 
१- १ -२०१५ ते ३० -१ - २०१५ या ३० दिवसांची अर्जित रजा रोखीकृत करण्यास 
परवानगी देत आहे. 


श्री . सु . वा . चव्हाण , जिल्हा न्यायाधिश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अकोट यांना दिनांक २२-१-२०१५ ते दिनांक २३-१-२०१५ अशी दोन ( २ ) 
दिवसांची अर्जित रजा तसेच रजेच्या नंतर दिनांक २४ -१-२०१५, दिनांक 
२५ - १-२०१५ व दिनांक २६- १-२०१५ चौथ्या शनिवार व रविवारची सुट्टी व 
प्रजासत्ताक दिनांची सुट्टी जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूरी 
देण्यात येत आहे . 


वरील आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिका -याच्या सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी. 

अरुण मा . ढवळे , 
अमरावती : 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
दिनांक २९ / ३० जानेवारी २०१४. 

अमरावती . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सु . वा . चव्हाण , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २९ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - १ - १४- २०१५. 


श्रीमती वि . ना . तांबी, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोला यांच्या खाती दिनांक १८ - १- २०१५ रोजी एकूण २१६ दिवसाची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . 

श्रीमती वि . ना . तांबी, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोला यांना दिनांक १९ - १-२०१५ ते दिनांक २३- १-२०१५ अशी एकूण 
पांच ( ५ ) दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक १७- १- २०१५ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २७- १- २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूरी देण्यात येत 
आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश 
देतो की , श्री . जी . जी . भालचंद्र , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अकोला हे न्यायिक स्वरुपाच्या तसेच श्री . डि . जी . 
मालविया , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
श्रेणी, अकोट हे प्रशासकीय स्वरुपाचा कार्यभार वरील रजेच्या काळात 
पाहतील . 


अकोला : 
दिनांक २० जानेवारी २०१५ . 


सोपान गो . देशपांडे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अकोला . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १२- १८ , २०१५/ माघ २३- २९ , शके १९३६ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३१ . 


श्री . सु . ग . दबडगांवकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, देऊळगांव राजा हे रजेवरुन पतर आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सु . ग . दबडगांवकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र . वर्ग , देऊळगांव राजा हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , देऊळगांव राजा म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


___ श्री . सु . ग . दबडगांवकर , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी, प्र . वर्ग, देऊळगांव राजा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा) नियम , १९८१ मधील नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण १९० दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०५ ( पाच ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

दिनांक २ जानेवारी २०१५ . 


क्रमांक १ - २०१५. – 

श्री . ए. एस . लांजेवार , दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग , शेगांव यांचा दिनांक २६ - १२-२०१४ ची किरकोळ रजा रद्द करून 
दिनांक २६- १२- २०१४ ते २९ - १२ - २०१४ पर्यन्तची एकूण ४ ( चार ) दिवसांची 
अर्जित रजा तसेच दिनांक २५- १२- २०१४ ची सुट्टी मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक व 
प्रशासकीय पदभार दिनांक २५- १२-२०१४ ते दिनांक २९ -१२- २०१४ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत श्री . जे . जी . वाघ, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी, प्र. वर्ग , खामगांव व दिनांक २९- १२- २०१४ 
रोजीचा कार्यभार श्री . पी . बी . पळसपगार , सह दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , शेगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहिला . 

श्री . ए. एस . लांजेवार, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग, शेगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . एस . लांजेवार , दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्र. वर्ग, शेगांव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , शेगांव म्हणून 
स्थानापन्न राहिले असते . 

श्री . ए. एस . लांजेवार , दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्र . वर्ग, शेगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील 
नियम ७० ( १) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच 
त्यांच्या रजा प्रारंभीचेदिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १८१ दिवस 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ४ ( चार ) 
दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापूस्तकात 
घेण्यात यावी . 

दिनांक १ जानेवारी २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३३ . 


आदेश 


क्रमांक ३ - २०१५ . 


श्री . दि . अ . अरगडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग, लोणार यांना दिनांक ०५-०१ - २०१५ ते ०७-०१ 
२०१५ पर्यन्तची एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक पदभार 
श्री . पी . जी . देशमुख दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर तथा न्यायादंडाधिकारी 
प्र . वर्ग, लोणार यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 


श्री . दि . अ . अरगडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र. वर्ग , लोणार हे रजेवरुन परत आल्यानंतर ते त्यांच्या 
पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३२ . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३९ ( २) अन्वये 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . दि . अ . अरगडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, लोणार हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
लोणार म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


क्रमांक २- २०१५. 


श्री . सु . ग . दबडगांवकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, देऊळगांव राजा यांना दिनांक ०५- ०१ - २०१५ ते 
०९-०१-२०१५ पर्यन्तची एकूण ०५ (पाच ) दिवसांची अर्जित रजा तसेच 
दिनांक १० -०१ - २०१५ व दिनांक ११- ०१ - २०१५ ची सुटीची परवानगी व 
दिनांक ०५-०१- २०१५ ते ११-०१-२०१५ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


___ श्री . दि . अ . अरगडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग, लोणार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम , १९८१ मधील नियम ७० (१ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण १०७ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची 
नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक व 
प्रशासकीय पदभार श्रीमती जे . आर . पुलाटे , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , 
तथा न्यायादंडाधिकारी , प्र . वर्ग, देऊळगांव राजा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
पाहावा . 


दिनांक ३ जानेवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १२-१८ , २०१५/माघ २३- २९ , शके १९३६ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ३४ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , मा . श्री . यु. एम . पदवाड , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र न्यायाधीश , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


आदेश 


क्रमांक ५- २०१५ . 


श्री . आर . आर . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , मेहकर 
यांना दिनांक २६- १२ - १४ ची किरकोळ रजा रद्द करून दिनांक २६- १२ 
२०१४ ते ०६- ०१ - २०१५ पर्यंतची एकूण १२ ( बारा ) दिवसांची वैद्यकीय / 
परिवर्तीत रजा तसेच रजेच्या मागे दिनांक २५- १२- २०१४ या सुट्टीच्या 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , मा . श्रीमती एम . ए. आनंद , जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , वाशिम ह्या वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम 
पाहतील . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक तसेच 
प्रशासकीय कार्यभार श्री . आर . एल . वानखडे, दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर, मेहकर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 


दिनांक १ जानेवारी , २०१५ . 


श्री . आर . आर . पाटील , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , मेहकर , हे 
रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


भाग १ ( अ. वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . ३६ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ मधील नियम ३९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . आर . पाटील , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , मेहकर , हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर मेहकर , म्हणून स्थानापन्न 
राहिले असते . 


संदर्भ : ( १ ) मा . श्री . ए. के . शाह , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ व 

सहाय्यक सत्र न्यायाधीश , वाशिम यांची दि . ०६-०१- १५ 
रोजीचा वाढीव अर्जीत रजा मिळणेबाबतचा अर्ज . 


नापन्न 


( २ ) आ . क्र .- प्र .- ब - १- ६९ - २०१४ दिनांक १९ - १२ - २०१५. 


आदेश 


क्र . प्र .- ब - १ -०२- २०१५. 


श्री . आर . आर . पाटील, सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , मेहकर 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १९८१ मधील नियम ७०( ३ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल, तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी 
रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचेदिनांकास एकूण १३९ दिवसांची अर्धवेतनी रजा 
शिल्लक होती. त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या १२ ( बारा ) दिवसांच्या 
परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण २४ ( चोवीस) दिवसांची अर्धवेतनी 
रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी . 


श्री . ए. के . शाह , तर्थजिल्हा न्यायाधीश - २ व सहायक सत्र न्यायाधीश, 
वाशिम यांच्या खाती दिनांक ०१ -०१- २०१५ रोजी एकूण १९१ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे. त्यांना संदर्भ क्र . ( २ ) नुसार दिनांक २६- १२ 
२०१४ ते दिनांक ३१ - १२- २०१४ अशी सहा ( ६ ) दिवसाची अर्जित रजा 
तसेच दिनांक २४ - १२ - २०१४ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ०१-०१- २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आलेली होती . आता त्यांची 
दिनांक ०१- ०१ -२०१५ रोजीची एक दिवसाची वाढीव अर्जीत रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


बुलढाणा : 
दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . 


विनय ग . जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

बुलढाणा. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्त राहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३५ . 

आदेश 


प्रमाणित करण्यात येते की , मा . श्री . ए. के . शाह , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश – २ व सहायक सत्र न्यायाधीश , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


क्रमांक प्र .- ब - १ -०१ - २०१५. 


मा . श्री . यु. एम . पदवाड , तर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , वाशिम यांच्या खाती दिनांक ०१-०१- २०१५ रोजी एकूण ५० 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०१-०१-२०१५ ते 
दिनांक ०३- ०१ -२०१५ अशी एकूण तीन ( ०३) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , मा . श्री . यु. एम . पदवाड , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश – १ , वाशिम यांनी 
वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


दिनांक ७ जानेवारी २०१५ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, फेब्रुवारी १२-१८ , २०१५ / माघ २३- २९ , शके १९३६ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३७. 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३९ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २ -०३- २०१५ . 


क्रमांक प्र .- ब - १- ०५- २०१५. 


मा . श्री . एन . एस . निसाळ , दिवाणी न्यायाधिश ( क . स्तर) , मालेगांव 
यांच्या खाती दिनांक ११-०१- २०१५ रोजी एकूण १४२ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १२- ०१ - २०१५ ते दिनांक १५- ०१- २०१५ 
अशी ०४ दिवसाची अर्जित रजा तसेच दिनांक १० -०१- २०१५ चे कार्याशाळा 
संपल्यानंतर ते दिनांक १६- ०१ - २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . एस . व्ही . भुतके , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर) , वाशिम 
दिवाणी न्यायाधीश (व . स्तर ), जोड न्यायालय , मंगरूळपीर यांच्या खाती 
दिनांक ०९ - ०१- २०१५ रोजी एकूण २९२/ १५ दिवसाची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . यांना दिनांक १२- ०१- २०१५ ते दिनांक १४- ०१- २०१५ अशी ०३ 
( तीन ) दिवसाची अर्जित रजा दिनांक १० - ०१- २०१५ चे कार्यशाळेच्या 
वेळेनंतर ते दिनांक १५-०१- २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , मा . श्री . एन . एस . निसाळ , दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर), मालेगांव वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा, १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , मा . श्री . ए. आर . सैयद , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), मालेगांव 
हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . व्ही . भुतके , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर), वाशिम /दिवाणी न्यायाधीश (व . स्तर ), जोड न्यायालय , 
मंगरूळपीर , वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
राहीले असते . 
___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . एस . पी . देशमुख , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ), वाशिम हे 
वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


दिनांक ८ जानेवारी २०१५ . 


दिनांक ९ जानेवारी २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३८ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४० . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - १-०४ -२०१५. 

श्री . एन . एस . पुरी , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), मानोरा, त्यांच्या 
खाती दिनांक ०९ -०१- २०१५ रोजी एकूण ११८ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . यांना दिनांक १२-०१- २०१५ ते दिनांक १७- ०१ - २०१५ 
अशी एकूण ०६ ( सहा ) दिवसाची अर्जित रजा दिनांक १०- ०१ - २०१५ चे 
कार्यशाळेच्या वेळेनंतर ते दिनांक १९ -०१- २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


क्रमांक प्र .- ब - १-०६-२०१५. 

श्रीमती माधुरी आर . खनवे , सह -दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), वाशिम 
दिनांक १३- ०१- २०१५ रोजी त्यांचा खाती एकूण ९६ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . यांना दिनांक १४ -०१- २०१५ ते दिनांक १७ -०१ -२०१५ 
अशी ०४ ( चार ) दिवसाची अर्जित रजा तसेच दिनांक १३-०१- २०१५ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १९ -०१ -२०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , मा . श्रीमती माधुरी आर . खनवे, 
सह-दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर), वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 
___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . बी . डी . गोरे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) , वाशिम हे 
वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


प्रमाणित करण्यात येते की , मा . श्री . एन . एस . पुरी , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ), मानोरा वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच 
पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . एम . एम . गुप्ता , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), मंगरुळपीर हे 
वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 
अ- एक -२ ( १५९० ). 


दिनांक १३ जानेवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १२-१८ , २०१५/माघ २३- २९ , शके १९३६ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ४१ . 

आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - २ -०७- २०१५ . 

श्री . एस . के . चौदंते , दिवाणी न्यायाधीश ( व. स्तर ), वाशिम यांच्या खाती 
दिनांक १३- ०१-२०१५ रोजी एकूण ११३ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक १५ -०१- २०१५ ते दिनांक १७- ०१ - २०१५ अशी ०३ 
( तीन ) दिवसाची अर्जित रजा तसेच दिनांक १४-०१ - २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १९-०१-२०१५ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , मा . श्री . एस . के . चौदंते , दिवाणी 
न्यायाधीश ( व. स्तर), वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर 
ते त्याच पदावर राहीले असते . 
___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , मा . श्री . एस . पी . देशमुख , सह- दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ), वाशिम 
हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४३ . 

आदेश 
क्रमांक प्र .-ब - १ -०९ - २०१५. 

मा . श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
वाशिम यांच्या खाती दिनांक १२-०१- २०१५ रोजी एकूण १६ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक १२ -०१- २०१५ ते 
दिनांक १४ -०१- २०१५ अशी ०३ ( तीन ) दिवसाची अर्जित रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , मा . श्रीमती एम . ए . आनंद , जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , मा . श्री . व . भ . श्रीखंडे, जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहीले . 
दिनांक १५ जानेवारी २०१५ . 


आ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ४२ . 


आदेश 


क्रमांक प्र .- ब - १ -०८ - २०१५ . 


श्री . एम . एम . गुप्ता, दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर) , मंगरुळपीर यांच्या 
खाती दिनांक १५-०१- २०१५ रोजी एकूण १७७ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २१ -०१ -२०१५ ते दिनांक २३-०१- २०१५ 
अशी ०३ (तीन) दिवसाची अर्जित रजा दिनांक २० - ०१- २०१५ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २५-०१ -२०१५ पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एम गुप्ता , दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ),मंगरुळपीर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते 
तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 
___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता , १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , मा . श्री . एस . एन . रोकडे , सह -दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ), 
मंगरुळपीर हे वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ४४ . 

आदेश 
क्रमांक प्र .- ब - १ - १०- २०१५. 

श्री . एस . व्ही . भुतके , २रे सह दिवाणी न्यायाधीश (व . स्तर) , वाशिम 
दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर) , जोड न्यायालय , मंगरूळपीर यांच्या खाती 
दिनांक १७- ०१ -२०१५ रोजी एकूण २९२/ १२ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . यांना दिनांक १९ -०१ - २०१५ ते दिनांक २१ -०१ - २०१५ अशी ०३ 
( तीन ) दिवसाची अर्जित रजा दिनांक १७- ०१ -२०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २२- ०१- २०१५ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . व्ही . भुतके , २रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ), वाशिम , दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर), जोड न्यायालय , 
मंगरुळपीर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर 
राहीले असते . 
___ मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता, १९७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देतो 
की , श्री . एस . पी . देशमुख , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ), वाशिम हे 
वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहतील . 


वाशिम : 
दिनांक १७ जानेवारी २०१५ . 


विजय रा . सिकची , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश 

वाशिम . 


ON BEHALF OF GOVERNMENTPRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT 
PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


